RNI No. MAHBIL / 2009 / 31732 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ७ , अंक २५ ] ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १६-२२ , २०२१ / भाद्र २५-३१ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९ .०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मंत्रालय , दुसरा मजला , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ सप्टेंबर २०२१ 

अधिसूचना 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ . 

क्रमांक टीटीसी -०३२१ / प्र . क्र .५ ९ / पोल - ३. – फौजदारी प्रकिया संहिता , १ ९ ७३ ( सन १ ९ ७४ अधिनियम क्र .२ ) ही महाराष्ट्र राज्यास लागू 
करताना तिच्या कलम २ ( एस ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून या संबंधात पूर्वी काढलेल्या सर्व अधिसूचनांचे त्यांचा पोलीस 
आयुक्त , मिरा - भाईंदर - वसई - विरार यांचे कार्यक्षेत्राखालील नवीन आचोळे पोलीस ठाणे व तुळींज पोलीस ठाणे या पोलीस ठाण्याशी जेथवर संबंध आहे , 
तेथवर त्यांचे अधिक्रमण करून महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेतील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले स्थानिक क्षेत्र पोलीस आयुक्त , मिरा - भाईंदर - वसई 
विरार यांचे कार्यक्षेत्राखालील नवीन आचोळे पोलीस ठाणे असल्याचे घोषित करीत आहे आणि अशा घोषित केलेल्या आचोळे पोलीस ठाण्यामध्ये 
त्याखाली निर्देश केलेल्या स्थानिक क्षेत्राचा समावेश असेल असे निर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची 
( १ ) आचोळे पोलीस ठाणे : 

( अ ) पूर्वेस : रामरहीम नगर , सागरदीप सोसायटी ( पूर्वीची वालीव पोलीस ठाणे हद्द ) ते विद्या विकासणी हायस्कुल अवध बिल्डींग ते 
लादी कंपाउड - हंसराज आश्रम- संतोषभुवनकडून येणारा नाला , आचोळे डोंगरी , आदर्श नगर- बावशेतपाडा खिंड - शिर्डीनगर , भिम डोंगरी 
परिसर ते समर्थ नगर चाळ डोंगरापर्यंत मौजे आचोळे गावचे हद्दीपर्यंत . 

( ब ) पश्चिम : - नालासोपारा रेल्वे स्टेशन पूर्व बाजू , जुना रिक्षा स्टँड मैदान , टिकीट खिडकी , नालासोपारा ते वसई रोड स्टेशनकडे 
जाणारी रेल्वे पटरीच्या पूर्वीकडील नाला ते यशवंत एम्पायर बिल्डींग , अगरवाल नगर , रोड नंबर ४ चा शेवटचा टोकपर्यंत , वसई रोड 
स्टेशनकडे जाणारी रेल्वे टपरीच्या पूर्वीकडील नालापर्यंत . 


- 


24 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १६-२२ , २०२१ / भाद्र २५-३१ , शके १ ९ ४३ 


( क ) दक्षिणेस : –दक्षिणेस माणिकपूर पोलीस ठाणे हद्द , अगरवाल नगरी रोड नंबर ४ चे दक्षिणेकडील बाजूकडील वसई खाडीकडे 
जाणारा नालापर्यंत , शेठ विद्यामंदीर हायस्कुलमागील नाला ते वसंत नगरी सेक्टर ३ व ५ परिसर ते भगवान श्रीकृष्ण मंदीरपर्यंत ( माणिकपूर 
पोस्टे हद्दीतील वसंत नगरी सेक्टर १० , बिल्डींगचे फुटपाथ ते होली फॅमिली स्कुलचे फुटपाथ पर्यंतची उत्तरेकडील बाजू ) ( वालीव पोलीस ठाणे 
हद्द , रिगल कॉम्प्लेक्स , जोधपूर मिठाईचे दुकान फुटपाथ ते शितलधाम सोसायटी ते रामरहीम नगरपर्यंत फुटपाथची उत्तरेकडील बाजू ) 

( ड ) उत्तरेस : -नालासोपारा रेल्वे स्टेशन पूर्वकडील , दुबे इस्टेट स्टेशनकडील मेनगेट ते मेहता चेंबर , शबरी हॉटेल , आकांक्षा टॉवरचे 
फुटपाथ ते आचोळे रोडपर्यंत , कामधेनु बिल्डींग , शिवआशिष कुलवैभव नगर , जगदीश कॉलनी डॉनलेन , मंगलमुर्ती बिल्डींग , साईसमृध्दी 
बिल्डींग , जानकी निवास चाळ , त्रिमुर्ती कन्स्ट्रक्शन , रामबळराम अपार्ट , आंबावाडी रोड , आंबावाडी रोड पूर्व बाजूकडील सदगुरू अपार्ट . 
सदगुरू अपार्टमेंटमागील समर्थचाळ , डोंगरापर्यंत . 
( २ ) तुळींज पोलीस ठाणे : 

( अ ) पूर्वेस : -श्रीरामनगर नाला संतोषभुवन , बिलालपाडा गाव , गवराईपाडा नाला , हवाईपाडा , चौधरी कंपाऊंड , कारगीलनगर नाला , 
हंस विजय आश्रमपर्यंत ते बावशेतपाडा खिंड ते काजुपाडा डोंगरी परिसर . 

( ब ) पश्चिमेस : –नालासोपारा रेल्वे स्टेशन पूर्व बाजू , दुबे इस्टेट संपूर्ण , नालासोपारा रेल्वे स्टेशन ते विरारकडील उत्तर बाजूकडील 
नाला ते देशमुख फार्म हाऊस नाल्यापर्यंत . 

( क ) दक्षिणेस : -संपूर्ण दुबे इस्टेट , मेहता चेंबर बिल्डींग , अकांक्षा टॉवर फुटपाथ , आत्मवल्लभ सोसायटी , अॅन्टींक जेंट्स बिल्डींग , 
अलायन्स हॉस्पीटल , सिताराम सृष्टी , ओमकार बिल्डींग , संपूर्ण साईनाथनगर परिसर , साई दर्शन अपार्टमेंट , गायत्री पार्क , गंगा निवास , कुसुम 
निवास गल्ली ते महेश पार्क बद्रीनाथ कॉम्प्लेक्स , एमआरसीसी पार्क ते आंबावाडी रोडपर्यंत , आंबावाडी रोडकडील पूर्व बाजूकडील 
रामभाऊनगर ते काजुपाडा परिसरपर्यत . 

( ड ) उत्तरेस : -विरार पोलीस स्टेशनपर्यंत , देशमुख फार्म हाऊस नाला ते मोरेगांव रॉक गार्डन ते नालेश्वर नगर नालापर्यंत , 
वलईपाडा परिसर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कैलास गायकवाड , 
शासनाचे सहसचिव . 


HOME DEPARTMENT 


Mantralaya , 2nd Floor , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated 3rd September 2021 


NOTIFICATION 


CODE OF CRIMINAL PROCEDURE , 1973 . 

. 
No. TTC . 0321 / CR - 59 / Pol - 3. - In exercise of the powers conferred by clause ( s ) of section 
2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ) , in its application to the State of 
Maharashtra , and in suppression of all the previous notifications , orders or instruments issued 
in this behalf , in so far as they relate to the local area specified in the schedule appended 
hereto , the Government of Maharashtra hereby declares the places mentioned in the Schedule 
below to be the Achole Police Station and Tulinj Police Station under the jurisdiction of 
Commissioner of Police , Mira -Bhaindar - Vasai - Virar and directs that each of the said Police 
Stations so declared shall include the local areas specified against each of them . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १६-२२ , २०२१ / भाद्र २५-३१ , शके १ ९ ४३ 


3 


Schedule 


( 1 ) Achole Police Station : 

( A ) East : -Ram Rahim Nagar Sagardeep Society ( previous jurisdiction of Waliv 
Police Station ) to VidyaVikasani School , Avadh building to Ladi compound – Hansraj 
Ashram - Drain coming from Santosh Bhuvan side , Achole Dongari , Adarshnagar 
Bavshetpada Khind - Shirdi Nagar , Bhim Dongari premises to Samarth Nagar Chawl up 
to hillock near Achole village boundary . 

( B ) West . — Nallasopara Railway Station East side , old Rickshaw stand ground , Ticket 
window , Drain near railway line at Nallasopara to Vasai Road Railway Station to 
Yashwant Empire building , up to end of Agarwal Nagar Road No 4 , Drain leading up to 
Vasai Road Railway line to east side drain of railway line . 

( C ) South . – At south , to the boundary of Manikpur police station , to the drain leading 
to Vasai creek to the south side of Agarwal Nagari Road No 4 , drain behind Sheth 
Vidyamandir High school to Vasant nagari sector no . 3 and 5 premises to Bhagwan Shree 
Krishna Mandir , ( Vasantnagari sector - 10 , building's footpath to north side of Holy Family 
school's footpath in the jurisdiction of Manikpur police station ) , ( Waliv Police Station 
jurisdiction , Regal complex Jodhapur sweet shop's footpath to Sheetal Dham society to 
the north side of footpath up to Ram Rahim nagar ) . 

( D ) North . — Upto Nallasopara ( East ) Railway Station , maingate of Dubey Estate 
station to Mehta Chamber , Shabari Hotel , Akansha tower's footpath to Achole Road , 
Kamdhenu building , Shiv Ashish Kulvaibhav Nagar , Jagadish Colony Don lane , 
Mangalmurti building , Saisamrudhi building Janaki Niwas chawl , Trimurti construction , 
RamBalram Apartment , Ambawadi Road , Sadguru Apartment , at east side of Ambawadi 
Road behind Sadguru Apartment Samarth chawl up to hillock . 
( 2 ) Tulinj Police Station : 

( A ) East . – Shree Ramnagar drain Santosh Bhuvan , Bilal Pada Gaon , Gavraipada 
drain , Hawaipada , Chowdhari compound , Kargilnagar drain , Hans Vijay Ashram drain 
to Bavshetpada Khind to Kajupada hillock area . 

( B ) West . – Nallasopara ( East ) , Railway Station , entire Dubey Estate , Nallasopara 
Railway Station to north side drain of Virar to Deshmukh’s farm house drain . 

C ) South : — Entire Dube Estate premises , Mehta Chamber building , Akansha Tower's 
footpath , Atmavallabh Society , Antique Gents Building , Alliance Hospital , Sitaram Srishti , 
Omkar building , entire Sainath Nagar premises , Sai Darshan Apartment , Gayatri park , 
Ganga Niwas , Kusum Niwas galli to Mahesh park Badrinath complex , MRCC park to 
Ambawadi Road , east side of Ambawadi Road Rambhau Nagar to Kajupada premises . 

( D ) North : - at north , up to the boundary of Virar police station , Deshmukh farm 
house drain to Moregaon Rock Garden to Naleshwar Nagar drain , Valaipada premises . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KAILAS GAIKWAD , 
Joint Secretary to Government . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १६-२२ , २०२१ / भाद्र २५-३१ , शके १ ९ ४३ 


महसूल आणि वन विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ 


अधिसूचना 


आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , २००५ . 


क्रमांक आव्यप्र . २०२१ / प्र.क्र . ७६ / आव्यप्र - १.- आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , २००५ ( २००५ चा ५३ ) च्या कलम ४८ च्या 
उप - कलम ( १ ) च्या कलम ( c ) च्या अनुषंगाने , महाराष्ट्र शासनाद्वारे राज्य आपत्ती निवारण निधी ( SDMF ) नावाच्या निधीची स्थापना 
करण्यात येत आहे . हा निधी केवळ सौम्यीकरण प्रकल्पासाठी वापरण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


असीम गुप्ता , 


शासनाचे प्रधान सचिव . 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 9th September 2021 


NOTIFICATION 


DISASTER MANAGEMENT ACT , 2005 . . 


No. DMU . 2021 / CR . 76 / DMU - 1. — In pursuance of clause ( c ) of sub - section ( 1 ) of section 48 
of the disaster Management Act , 2005 ( 53 of 2005 ) , the Government of Maharashtra hereby 
establishes the fund to be called the State Disaster Mitigation Fund ( SDMF ) for project 
exclusively for the purpose of mitigation . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASEEM GUPTA , 


Principle Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 
EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


